(सर्व कायदेशीर अथवा न्यायालयीन विवादासाठी या आदेशाचा इंग्रजी अनुवाद अधिग्राह्म धरण्यात येईल.) 


वनजमिन-सातारा 

वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० अंतर्गत मे.सुझलॉन 
एनर्जी लिमिटेड, पुणे यांना पवनऊर्जा 
प्रकल्पाकरीता वळती केलेल्या ८३.६२ हेक्‍टर 
वनजमिनीपैकी ०.७५ हेक्टर वनजमिनीचा भाडेपट्टा 
इतर ३ गुंतवणूकदार / वीज उत्पादकांकडे 
हस्तांतर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एफएलडी-२०१५/प्र.क्र.३६/फ-१० 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २५/०३/२०२१ 
वाचा:- 
१. पर्यावरण व वन मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. एफ.नं.८-८६/२००७-एफसी, 
दिनांक १९/०८/२००९. 
२. मे.सुझळॉन एनर्जी लिमिटेड, पुणे, यांचे पत्र क्र.एसईएल/फॉरेस्ट/सातारा/ सदवाघापूर-१/३ 
आयपीपीएस/टीएलडी/२०१४-१५/०१, दिनांक १७/०२/२०१४. 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्र. डेस्क- 
१७/एनसी/२/आयडी क्र.-११५५३/(१०/९१३/१४-१५, दिनांक २८/०८/२०१४. 
४. पर्यावरण व वन मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र एफ क्र.८-८४/२००२-एफसी, 
दिनांक १४/०५/२००४ व दिनांक २०/०२/२००६. 
५. महाराष्ट्र शासनाचे पत्र क्र.एफएलडी-२०१५/प्र.क्र.३६/फ-१०(१), दिनांक ०८/०८/२०१६. 
६. पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. एफ.नं.८- 
८६/२००७-एफसी, दिनांक ०६/०३/२०१८. 
७. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा केंद्रस्थ अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष- 
१७/नोडल/आरएस-२/आयडी-११५५३/(१०/१२८८/२०१९-२०, दिनांक ०७/११/२०१९. 


आदेठा:- 


ज्याअर्थी, मे.सुझलॉन एनर्जी लिमिटेड, पुणे यांना पवन ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याकरीता सातारा 


जिल्ह्यातील ८३.६२ हेक्टर वनजमिन वळती करण्यास पर्यावरण व वन मंत्रालय, भारत सरकार, नवी 
दिल्ली यांनी उपरोक्‍त अ.क्र.१ येथे नमूद पत्रान्वये अंतिम मंजूरी दिली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, मे.सुझलॉन एनर्जी लिमिटेड, पुणे यांनी सातारा जिल्ह्यातील पवन ऊर्जा प्रकल्प 
पूर्ण केला आहे; 


शासन आदेश क्रमांकः एफएलडी-२०१५/प्र.क्र.३६/फ-१० 


आणि ज्याअर्थी, मे.सुझलॉन एनर्जी लिमिटेड, पुणे यांनी उपरोक्त अ.क्र.२ येथे नमूद पत्रान्वये 
त्यांना यापूर्वी वळती केलेल्या ८३.६२ हेक्टर वनजमिनीपैकी ०.७५ हेक्टर वनजमिनीचा भाडेपट्टा इतर ३ 


गुंतवणूकदार / वीज उत्पादक यांचे नावे करण्यासाठी अर्ज केला होता; 


आणि ज्याअर्थी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी त्यांचे 


उपरोक्त अ.क्र.३ येथे नमूद पत्रान्वये सदर प्रस्ताव शिफारशीसह भारत सरकारला पाठविण्यासाठी राज्य 


शासनास सादर केला होता; 


आणि ज्याअर्थी, भारत सरकारचे उपरोक्‍त अ.क्र.४ येथे नमूद wai वळती केलेल्या 


वनजमिनीचा भाडेपट्टा इतर गुंतवणूकदार / वीज उत्पादक यांना हस्तांतर करण्याबाबत धोरण आहे; 
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने या प्रस्तावाची काळजीपूर्वक छाननी केल्यानंतर ०.७५ हेक्‍टर 


वनजमिनीचा भाडेपट्टा इतर ३ गुंतवणुकदार / वीज उत्पादक यांना हस्तांतर करण्याबाबत उपरोक्त 


अ.क्र.५ येथे नमूद पत्रान्वये भारत सरकारला शिफारस केली आहे; 
आणि ज्याअर्थी, पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांनी 


महाराष्ट्र शासनाने ०.७५ हेक्टर वनजमिनीचा मे.सुझलॉन एनर्जी लिमिटेड, पुणे यांच्या नावाचा भाडेपट्टा 


इतर ३ गुंतवणूकदार / वीज उत्पादक यांना हस्तांतर करण्याबाबत सादर केलेल्या प्रस्तावास उपरोक्त 
अ.क्र.६ येथे नमूद पत्रान्वये मान्यता दिळी आहे; 


आणि ज्याअर्थी, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा केंद्रस्थ अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


यांनी त्यांच्या वरील अ.क्र.-७ येथील पत्रान्वये पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत 
सरकार, नवी दिल्ली यांच्या दिनांक ०६/०३/२०१८ रोजीच्या पत्रातील अटींची पूर्तता प्रकल्प यंत्रणेने केली 
असल्याचे कळविले आहे; 


म्हणून आता महाराष्ट्र शासन याद्वारे असे निदेश देत आहे की, सातारा जिल्ह्यातील ८३.६२ हेक्‍टर 
वनजमिनीपैकी ०.७५ हेक्‍टर वनजमिनीचा AYA एनर्जी लिमिटेड, पुणे यांच्या नावाचा भाडेपट्टा 


खालील अनुसूचीत नमूद केलेल्या इतर ३ गुंतवणूकदार / वीज उत्पादक यांना हस्तांतर करण्यात यावा. 


अनुसूची 
अनु.क्र. । गुंतवणूकदार / वीज उत्पादक यांचे नाव | कंपार्टमेंट | सर्व्हे नंबर हस्तांतरीत 
नंबर करण्यासाठी 
प्रस्तावित वनक्षेत्र 
(हेक्‍टर मध्ये) 
१. | मे.एसएमपी कन्स्ट्रक्‍्ठान्स प्रा.लि., भरुच ४४१ १७अ/१अ ०.२५ 
__ २. _मेप्रकाश कन्स्ट्रकान, सातारा | ४४१ | १७आ/१अ| ०0२५ | . | ATOR ORR, सातारा ४४१ १७अ/१अ ०.२५ 
३. ।मे.गद्रे मरीन एक्सपोर्ट प्रा.लि., रत्नागिरी ४३९ ७ ०.२५ 
एकूण वनक्षेत्र (हेक्‍टर मध्ये) ०.७५ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एफएलडी-२०१५/प्र.क्र.३६/फ-१० 


सदर भाडेपट्टा हस्तांतरण हे भारत सरकारच्या दिनांक ०६/०३/२०१८ रोजीच्या पत्रामधील 


अटींच्या अधीन राहून तसेच खालील अटींच्या पूर्ततेनंतर पूर्ण करण्यात यावे. 


१. प्रकल्प यंत्रणा, इतर ३ गुंतवणूकदार / वीज उत्पादक वनजमिन वळती करताना भारत 


सरकारच्या तत्वत: तसेच अंतिम मान्यता दिलेल्या पत्रातील अटींचे तंतोतत अनुपालन करतील. 


२. उपरोक्त पत्रांतील अटी व सदर आदेझ्ातील अटींचे अनुपालन न केल्यास तो वन (संवर्धन) 


अधिनियम, १९८० चा भंग मानला जाईल. 


३. प्रकल्प यंत्रणा सर्व अटींचे तंतोतंत अनुपालन करेल याची मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), कोल्हापूर हे 


खात्री करतील. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), कोल्हापूर याबाबतचा अहवाल वेळोवेळी अपर प्रधान मुख्य 


वनसंरक्षक तथा केंद्रस्थ अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांना सादर करतील. 


४. वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० व त्याअंतर्गत केळेले नियम आणि मार्गदर्शक सूचना, भारत 


सरकारच्या तत्वत: व अंतिम मान्यतेच्या पत्रांतीलळ अटी आणि या आदेशातील अटींपैकी कोणत्याही 


अटींचे अनुपाळन न करणे हे वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० चा भंग ठरेल आणि त्याप्रमाणे 


याबाबत वैधानिक कारवाई करण्यात येईल. 


५. उपरोक्त अटींपैकी कोणत्याही अटींचे अनुपालन न केल्यास (non-compliance) संबंधित मुख्य 


वनसंरक्षक / उप वनसंरक्षक, वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० अंतर्गत दिनांक २५/१०/१९९२ रोजी 


निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक Yani कलम १.९ नुसार अहवाल राज्य शासनामार्फत उप 


महासंचालक वने (केंद्रीय), पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पश्चिम-मध्य क्षेत्र, भारत 


सरकार, नागपूर यांना सादर करतील. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१० २२५१५४२३४५४०१९ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे हाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशा नुसार व नावाने ने व 
Arvin d S h an k ar Apt e 1. आ वोवी bees 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU = 
Revenue And Forest Department 
Date: 2021.03.25 15:50:59 +05'30' 


(अरविंद आपटे) 


मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 
प्रत- वरील seal आपल्या वेबसाईटवर अपलोड करण्याच्या विनंतीसह : 


१. सचिव, पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 


२. क्षेत्रिय अधिकारी (केंद्रीय), पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, 


प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः एफएलडी-२०१५/प्र.क्र.३६/फ-१० 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

३. प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा केंद्रस्थ अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
६. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कॅम्पा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

७. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संधारण), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

८. मुख्य वनसंरक्षक (वन संवर्धन), नागपूर 

९. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), कोल्हापूर 

१०.जिल्हाधिकारी, सातारा 

११. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा 

१२. उप वनसंरक्षक, सातारा 

१३.मे.सुझळॉन एनर्जी लिमिटेड, वन अर्थ, हडपसर, पुणे-४११ ०२८ 
१४.निवडनस्ती (फ-१०) 


२. जिल्हाधिकारी, सातारा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा, 


उपवनसंरक्षक, सातारा यांना निर्देशित करण्यात येते की, वरील आदेझाची प्रत स्थानिक संस्था, 


पंचायत, नगरपालिका, नगरपरिषद आणि संबंधित शासकीय कार्यालयांचे प्रमुख यांना 


पाठविण्यात यावी. तसेच त्यांनी वरील आदेश त्यांच्या कार्यालयातील सूचना फलकावर तसेच 


वरील कार्यालय प्रमुखांच्या सूचना फलकावर सर्वसामान्य जनतेच्या माहितीसाठी प्रदर्शिले 


जातील याची खात्री करावी. 


३. मे.सुझलॉन एनर्जी लिमिटेड, वन अर्थ, हडपसर, पुणे यांना निर्देशित करण्यात येते की, 


वन मंजूऱ्यांचे सर्व आदेश, सर्व्हे क्र., गट क्र. त्यांचे प्रत्येकाचे क्षेत्र आणि वैधानिक दर्जा इ. सह 


आणि केंद्र शासनाने मान्यतेच्या आदेशात घातळेल्या अटी व संरक्षित बाबी यांच्यासह एक 


स्थानिक भाषेतील व एक इंग्रजी भाषेतील प्रसिध्द अशा दोन दैनिक वृत्तपत्रात प्रसारित करावेत व 


त्याची प्रत मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.), कोल्हापूर व उप वनसंरक्षक, सातारा यांना सादर करावी. 


8, स्थानिक स्वराज्य संस्था, पंचायत, नगरपालिका, नगरपरिषद आणि संबंधित शासकीय 


कार्यालयांचे प्रमुख यांना निर्देशित करण्यात येते की, आदेशांची प्रत मिळाल्यापासून ३० 


दिवसापर्यंत सदर ASAT सूचना फलकावर प्रदर्शित करावे. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


Forest Land-Satara 

Transfer of Lease to 3 various Investors/ 
Power Producers in respect of 0.75 Ha. 
of Forest Land out of 83.62 Ha. approved 
earlier under Forest (Conservation) Act, 
1980 for installation of Wind Power 
Project to M/s Suzlon Energy Ltd., Pune. 


Government of Maharashtra 
Revenue and Forest Department 
Government Order No.: FLD-2015/CR-36/F-10 
Mantralaya, Mumbai - 400 032. 
Date: 25/03/2021 


Read :- 


1. 


Letter from Ministry of Environment and Forest, Government of India, New Delhi, F.No. 
8-86/2007-FC, Dated 19/08/2009. 

Letter from M/s Suzlon Energy Ltd., Pune No.SEL/Forest/Satara/Sadawaghapur-l/3 
IPPs/TLD/2014-15/01, Dated 17/02/2014. 

Letter from Principal Chief Conservator of Forests (HOFF), Maharashtra State, Nagpur 
No.Desk-17/NC/2/ID No.11553/(10)/913/14-15, Dated 28/08/2014. 

Letter from Ministry of Environment and Forest, Government of India, New Delhi No. 
F.No.8-84/2002/FC, Dated 14/05/2004 and Dated 20/02/2006. 

Letter from Government of Maharashtra No.FLD-2015/CR-36/F-10(1), Dated 
08/08/2016. 

Letter from Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, 
New Delhi No.F.No.8-86/2007-FC, Dated 06/03/2018. 

Letter from Additional Principal Chief Conservator of Forests & Nodal Officer, 
Maharashtra State, Nagpur No. Desk-17/Nodal/RS-II/ID-11553/(10)/1288/2019-20, 
Dated 07/11/2019. 


Order :- 


Whereas, Ministry of Environment and Forest, Government of India, New Delhi, vide 


its letter referred at sr. no. 1 above, has accorded formal approval for diversion of 83.62 Ha. 
of forest land for the erection of windmills project to M/s Suzlon Energy Ltd., Pune in District 
Satara; 


AND whereas, M/s Suzlon Energy Ltd., Pune has completed erection of windmills 


project in Satara District; 


Government Order No.: FLD-2015/CR-36/F-10 


AND whereas, M/s Suzlon Energy Ltd., Pune, vide its letter referred at sr. no. 2 above, 
has applied for the transfer of lease of 0.75 Ha. of forest land out of 83.62 Ha. approved 
earlier for the above project in favour of 3 various Investors/ Power Producers; 

AND whereas, Principal Chief Conservator of Forests (HOFF), Maharashtra State, 
Nagpur, vide his letter referred at sr. no. 3 above, has forwarded this proposal to Government 
of Maharashtra for its recommendation to Government of India; 

AND whereas, Government of India, vide its letter referred at sr. no. 4 above, has 
approved the policy to transfer the lease of diverted forest land in favour of Investors/Power 
Producers; 

AND whereas, Government of Maharashtra, vide its letter referred at sr. no. 5 above, 
after careful scrutiny of the proposal, has recommended the proposal to transfer the lease of 
0.75 Ha. of forest land; 

AND whereas, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of 
India, New Delhi, vide its letter referred at sr. no.6 above, has accorded permission to transfer 
the lease of 0.75 Ha. of forest land from M/s Suzlon Energy Ltd., Pune to 3 various Investors/ 
Power Producers; 

AND whereas, the Additional Principal Chief Conservator of Forests & Nodal Officer, 
Maharashtra State, Nagpur, vide its letter referred at sr. no. 7 above has conveyed that, User 
agency has complied with all the conditions stipulated in Ministry of Environment, Forests & 
Climate Change, Government of India, Nagpur's letter dated 06/03/2018; 

NOW therefore, Government of Maharashtra hereby allows its approval for transferring 
the Lease to 3 various Investors/ Power Producers mentioned in Schedule given below in 
respect of 0.75 Ha. of Forest Land out of 83.62 Ha. approved earlier for installation of Wind 
Power Project in District Satara to M/s Suzlon Energy Ltd., Pune. 


SCHEDULE 
Sr.No. | Name of the Investors/ Individual Compt.No. | Survey Forest Area 
Power Producers (IPPs) No. proposed for 
Transfer (in Ha.) 
1. M/s SMP Constructins Pvt. Ltd., 441 17A/1A 0.50 
Bharuch 
2. M/s Prakash Construction, Satara 441 17A/1A 0.25 
3. M/s Gadre Marine Export Pvt. Ltd., 439 7 0.25 
Ratnagiri 
Total Forest Area (in Ha.) 0.75 


This approval shall be effected subject to the compliance of terms and conditions 
mentioned in the letter dated 06/03/2018 from Government of India and fulfillment of following 
conditions — 


Page 2 of 4 


Government Order No.: FLD-2015/CR-36/F-10 


1. 


User Agency, Investors and / or Power Producers shall comply with all the conditions 
mentioned in the order of in-principle approval & formal approval letters of Government 
of India for the diversion of forest land as mentioned in those letters. 

Any deviation from the conditions mentioned in the above order and this order shall 
amount to the violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and shall be dealt with 
accordingly. 


. The Chief Conservator of Forests (Territorial), Kolhapur shall ensure the strict 


compliance of the conditions by the User Agency. CCF will furnish the report in this 
regard to Additional Principal Chief Conservator of Forests and Nodal Officer, 
Maharashtra State, Nagpur from time to time. 

Non-compliance of any of the conditions mentioned in Government of India’s in- 
principle approval & formal approval letters; in this order and Rules and Guidelines 
made / issued under Forest (Conservation) Act, 1980, shall amount to violation of 
Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken accordingly. 

In case of non-compliance of any of the above conditions, the concerned Chief 
Conservator of Forests / Deputy Conservator of Forests shall report through the State 
Government to Additional Director General of Forests (Central), Ministry of 
Environment, Forests & Climate Change, Regional Office, West-Central Region, 
Government of India, Nagpur as per procedure laid down in the clause 1.9 of 
guidelines on 25/10/1992 under the Forest (Conservation) Act, 1980. 

This Government Order of Maharashtra Government is available on its website 


www.maharashtra.gov.in. Reference no. for this is 202103251543454019. This order has 
been signed digitally. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra. 


Digitally signed by Arvind Shankar Apte 
A rvin d S h an ka | ON: CN = Arvind Shankar Apte, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Revenue And Forest 


A ot e Department 


Date: 2021.03.25 15:51:12 +05'30' 


(Arvind Apte) 
Chief Conservator of Forests (Mantralaya) 


Copy forwarded with request to upload this order on their website to: 


1. 


Secretary, Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Government of India, 
New Delhi. 

Regional Officer (Central), Ministry of Environment, Forests & Climate Change, 
Government of India, Integrated Regional Office, Nagpur. 


Page 3 of 4 


Government Order No.: FLD-2015/CR-36/F-10 


Copy: 
1. 


oR ९८० PP 


8. 
9 


10. 
11. 
12. 
13. 
14. 


2. 


Principal Chief Conservator of Forests (HOFF), Maharashtra State, Nagpur 


. Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), Maharashtra State, Nagpur 

. Principal Secretary (Energy), |.E.&L.Department, Mantralaya, Mumbai 

. Principal Secretary, Tribal Development Department, Mantralaya, Mumbai 

. Additional Principal Chief Conservator of Forests and Nodal Officer, Maharashtra 


State, Nagpur. 


. Additional Principal Chief Conservator of Forests (CAMPA), Maharashtra State, 


Nagpur 


. Additional Principal Chief Conservator of Forests (Conservation), Maharashtra State, 


Nagpur. 

Chief Conservator of Forests (Forest Conservation), Nagpur. 
Chief Conservator of Forests (Territorial), Kolhapur 

Collector, Satara 

Chief Executive Officer, Zilla Parishad, Satara 

Deputy Conservator of Forests, Satara 

M/s Suzlon Energy Ltd., One Earth, Hadapsar, Pune-411 028. 
Select File, Desk F-10. 


Collector, Satara, Chief Executive Officer, Zilla Parishad, Satara and Deputy Chief 
Conservator of Forests, Satara are hereby directed to forward the copy of this order to 
concerned Heads of Local Bodies, Panchayats, Municipal Bodies in addition to the 
relevant offices of the Government and they shall also ensure the display of this order 
on their notice board as well as on the notice board of local self-government bodies for 
the information of general public. 


. M/s Suzlon Energy Ltd., One Earth, Hadapsar, Pune are hereby directed that they 


should publish the entire order of forest clearances granted in verbatim along with the 
details of Survey No., Gut No., area and legal status of each Survey, Gut No. etc. 
along with the conditions and safe guards imposed by the Central Government while 
granting forest clearances in two widely circulated daily newspapers, one in vernacular 
language and other in English language. He should submit the copies of the 
newspapers in which the orders have been published, to the Deputy Chief Conservator 
of Forests, Satara and Chief Conservator of Forests (Territorial), Kolhapur. 


. Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant 


offices of the Government are hereby directed to display the same on their notice 
board for 30 days from the date of receipt for the information of general public. 


Page 4 of 4 


